तालुका फळरोपवाटीका पैठण, जि.औरंगाबाद येथील 
“सिट्र्स इस्टेट” च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे 
थकीत वेतन अदा करण्यासाठी निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :सिईओ-२०२२/प्र.क्र.१७५/९-ओ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ फेब्रुवारी, 2023 


वाचा:- (१)शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्र. संप्रऊ-२०१८/प्र.क्र.८९/९-अ, 
दिनांक ७ मार्च, २०१९ 

(२)शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्र: सीईओ-२०२१/प्र.क्र.१७३/९-अ, 
दिनांक १३ जानेवारी, २०२२ 

(३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 

(४संचाळक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे GH. कृआ/फलो-२ 
/सिट्र.इस्टे/निमा/३५०३२, दिनांक १५.१०.२०२२ 

(ean (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.कृआ/फळलो- 
२/सि.ई./४२३९०/२०२२, दिनांक १५.१२.२०२२ 

(६)कृषि व vay विभाग, शासन निर्णय क्र: सिईओ-२०२२/प्र.क्र.१७५/९-ओ,दिनांक २५ जानेवारी, 2023 


प्रस्तावना :- 

राज्यात लिंबूवर्गीय फळपिकांमध्ये संत्रा पाठोपाठ मोसंबी फळपिकाचे उत्पादन घेतले जाते.मोसंबी 
उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो. मराठवाड्यात मोसंबी पिकांसाठी अनुकूल हवामान पिक 
पध्दतीचा विचार करता मोसंबी हे फळपिक शेतकऱ्यांना अधिक लाभदायक ठरते. मराठवाड्याच्या दृष्टीने 
महत्त्वाच्या मोसंबी फळपिकाचे शाश्वत उत्पादन, प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठीचे क्लस्टर निर्माण करण्याची गरज 
विचारात घेऊन तालुका फळरोपवाटिका, पैठण, जि. औरंगाबाद येथील प्रक्षेत्रावर मोसंबी फळपिकासाठी “Rica 
इस्टेट” स्थापन करण्यास वरील वाचा येथे नमूद केलेल्या क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार “Rea इस्टेट”चे कामकाज हाताळण्यासाठी दिनांक 
१०.०३.२०२२ च्या आदेशान्वये श्री. रमानाथ पोपटराव कार्ले यांच्या कृषि सेवा गट-ब पदावरील पदोन्नतीनंतर 
त्यांची पदस्थापना तालुका फळ रोपवाटिका, पैठण, जि. औरंगाबाद येथील “Rigas इस्टेट”च्या मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी पदावर करण्यात आली. त्यांच्या पदस्थापनेपासून वेतन अदा करण्यात न आल्यामुळे त्यांचे मार्च, २०२२ 
ते जानेवारी, २०२३ या कालावधीतील थकीत वेतन अदा करणे आवश्‍यक आहे. त्यास अनुसरुन त्यांचे थकीत वेतन 
अदा करण्यासाठी आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन पुढीप्रमाणे निर्णय घेत आहे.. 


शासन निर्णय :- 


तालुका फळरोपवाटिका पैठण, जि. औरंगाबाद येथील "RGM इस्टेट" च्या मुख्य कार्यकारी पदावर 
पदस्थापना करण्यात आलेले श्री. रमानाथ पोपटराव कार्ले, कृषि सेवा गट-ब यांचे दिनांक १०.०३.२०२२ ते दिनांक 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः सिईओ-२०२२/प्र.क्र.१७५/९-ओ 


३१ जानेवारी, २०२३ अखेरपर्यंतचे थकीत वेतन अदा करण्यासाठी रुपये १०,३२,२६० (रुपये दहा लाख बत्तीस 
हजार दोनशे साठ फक्त) इतका निधी आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. वरीलप्रमाणे उपलब्ध करुन दिलेला निधी चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षांतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, 
११९ बागायती व भाजीपाला पिके, (०३) रोपमळे, 
(०३) (३९) सिट्रस इस्टेट राज्य योजना, (२४०१8०२५) 


३. सदर “Riga इस्टेट”ची अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने विभागीय कृषी सह संचालक, औरंगाबाद यांना 
संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदर “सिट्रस इस्टेट” करिता वितरित 
करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आंहरित करण्याकरिता सहाय्यक संचाळक (लेखा-१), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी आणि आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख 
केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित निकष, 
वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


५. सदर “सिट्रस इस्टेट” करिता वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र आयुक्‍त (कृषी) यांनी शासनास वेळोवेळी सादर करावे. तसेच “Riga इस्टेट” स्थापन 
करणेबाबतचा प्रगती अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ मधील अटी 
व शर्तीचे अनुपालन करण्याच्या अधीन राहून विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०२०७१७५२३९५२०१ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मळलबारहिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. सभापती /उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ae निर्णय क्रमांकः सिईओ-२०२२/प्र.क्र.१७५/९-ओ 


७) मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई. 
८) सर्व मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
९) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


qo) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


११) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


१२) प्रधान सचिव, (कृषि) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 


१३) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१४) संचाळक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
१५)विभागीय कृषी सहसंचालक, औरंगाबाद. 

१६) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, औरंगाबाद. 


१८)महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
१९) संचालक, ळेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

२०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

२१)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

22) कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२३) निवड नस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
१७) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


